सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १७ ] 


शनिवार , दिनांक २५ एप्रिल २०१५ : वैशाख ५ , शके १९३७ 


[किंमत ५ .०० रु .] 


ति 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


परिशिष्ट 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 
गेवराई नगर परिषद , जि . बीड 

आदेश 


अ | प्रभाग क्र . __ निर्वाचित | पत्ता | पक्ष 

आरक्षण 
क्र . व जागा क्र . उमेदवाराचे नाव 


प्रभाग क्र . १अराखीव 

जागा 


गंगाधर 
ज्ञानेश्वर 
रामनाथ 


। नगर गेवराई 
| परिषद विकास 
| कॉलनी आघाडी 


क्र . १ड 


गेवराई , 


क्रमांक २०१५/ जिबी/ डेस्क - १ / एमयुएन / कावि- ७८६ महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 
चे कलम १९ ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार व मा . 
अवर सचिव , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे आदेश 
क्रमांक रनिआ/ नप/ - २०१५ / प्रक्र -५/ का ६ /दिनांक १८ /०३/ २०१५ मधील 
निर्देशानुसार मी , नवल किशोर राम , जिल्हाधिकारी , बीड या 
प्रगटनाव्दारे असे जाहीर करतो की , गेवराई नगरपरिषदेच्या दि . 
२२/ ०४/ २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये खालील 
उमेदवार त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या प्रभागामधुन नगरपरिषद 
सदस्य म्हणुन निवडुन आलेले आहेत . 


जि . बीड . 


बीड , २३ / ०४/ २०१५ 


( नवल किशोर राम ) 

जिल्हाधिकारी बीड . 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ एप्रिल , २०१५ : वैशाख ५ , शके १९३७ 


भाग- १ अ- असाधारण 


परिशिष्ट - २ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड 


अ .क्र निवडून आलेले उमेदवाराचे नाव 


प्रभाग 
क्रमांक 


जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी 


( नगरपरिषद प्रशासन ) 


वाचा : १ . महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 

अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ ( १ ) 


२ . मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश 

क्र . एमएनसी -११०१/सिआर२३ , दिनांक १७ ऑगष्ट २००१ 


orrorvor 


३ . मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश 


क्र . रानिआ/ नप २०१५/ प्र.क्र -५/ का -६ दिनांक १८ .०३ . २०१५ 


४ . उपविभागीय अधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी , 

भोकर यांचे क्र . २०१५/निवडणूक / न . प. भोकर /सिआर- २०१५ 
दिनांक २३ .०४ .२०१५ 


१ मारकवार श्रीदेवी संतोष | १ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 

जरीना बेगम युसूफ शेख २ सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
३ पोकलवार सुवेश सखाहरी ३ सर्वसाधारण 
४ सोमेवाड साहेबराव विष्णू ४ । सर्वसाधारण 
५ कोंडलवार गोविंदराव बाबागौड | ५ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
६ शेख वकील शेख खैराती ६ सर्वसाधारण 
७ घीसेवाड ऊषाताई नागनाथ ७ अनुसूचित जमाती 
८ चिंचाळकर सुर्यकांत भगवानराव ८ सर्वसाधारण 
९ दंडवे मीनाबाई भगवानराव | ९ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग( स्त्री ) 
१० शेख अफसरी गफार १० सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
११ वर्षेवार रेणुका निळकंठ ११ सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
१२ चिंचाळकर संगिता विनोद १२ | सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
१३ देशमुख अरूणा विनायकराव १३ सर्वसाधारण ( स्त्री ) 

क्षीरसागर वनमाला पुंडलिक १४ अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 
१५ खाजा तोहफिक नजिमोद्दिन १५ सर्वसाधारण 
१६ जाधव अनिता राम 

| नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 
१७ वाघमारे सुवर्णाबाई संभाजी १७ | अनुसूचित जाती( स्त्री ) 
१८ मुद्देवाड केशव रामा | १८ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
१९ गिमेकर मनोजकुमार पंढरीनाथ १९ अनुसूचित जाती 


आदेश 


क्र .२०१४/ नपाप्र / का -१/ टे-७ / प्र. क्र .४ दिनांक : २४ .०४ . २०१५ .- ज्याअर्थी 
, महाराष्ट राज्य नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक अधिनियम ,१९६५ 
चे कलम १९ ( १) मधील तरतूदीनूसार व मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे 
उक्त वाचा २ चे आदेशान्वये नगरपरिषदांच्या निवडणूकांमध्ये निवडून 
आलेल्या सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्याचे अधिकारी 
जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत . 


ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, 
भोकर यांनी त्यांचे उक्त वाचा ४ अन्वये निवडणूकीच्या मतमोजणीनंतर 
निवडून आलेल्या सदस्यांची माहिती सादर केली आहे . 


| 


ठिकाण : नांदेड 
दिनांक : २४ .०४ . २०१५ 


त्या अर्थी मी धीरजकुमार , जिल्हाधिकारी नांदेड याव्दारे जाहीर 
करतो की , भोकर नगरपरिषदेच्या दिनांक २२ .०४ . २०१५ रोजी घेण्यात 
आलेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत खालील परिशिष्ट क्र . २ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे उमेदवार ,त्यांचे नावासमोर नमूद प्रभागातून नगरपरिषद 
सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत . 


( धीरज कुमार ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


